महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असप्र-१२१५/प्र.क्र.९४/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: 30 जुले, २०१८ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. समक्रमांकाचे शासन आदेठा दि.२१.०४.२०१६ 


आदेशा 

श्री सु.द.शेवाळे, अवर सचिव , महसूल व वन विभाग, यांची या विभागाच्या संदर्भाधीन 
आदेशान्वये अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील, नियंत्रक, शिधावाटप 
व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील उपनियंत्रक शिधावाटप परिमंडळ "ग" मुंबई 
या पदावर २ वर्षाच्या कालावधीकरिता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर मुदत 
दि.२२/०४/२०१८ रोजी संपुष्टात आली आहे. 
२. आता या आदेशान्वये श्री सु.द.शेवाळे, अवर सचिव यांना अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभागाच्या अधिपत्याखालील, नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील उपनियंत्रक शिधावाटप परिमंडळ "ग" मुंबई या पदावर दि.२३.०४.२०१८ पासून पुढे 
पासून पुढे एक वर्ष म्हणजेच दि.२२.०४.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर कालावधी 
संपल्यानंतर श्री.शेवाळे, अवर सचिव यांना मंत्रालयातील अवर सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक 
आहे. 
३. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०७३०१८१७१९८१०७ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan 


al , ou=Gener 
stalCode= hi 


Bhimrao Gurav पाका 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
४) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, महसुल व वन विभाग / अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 


संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन आदेशा क्रमांकः असप्र-१२१५/प्र.क्र.९४/का.१४ 


५) सह/उप सचिव (आस्थापना), महसुल व वन विभाग / अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६) नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, रॉयल इन्शुरन्स इमारत, ५ वा मजला, 
१४ जे टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२० 

७) श्री.सु.द.शेवाळे, उप नियंत्रक, शिधावाटप परिमंडळ, “ग”, मुंबई 

८) कार्या.१४ संगहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


